अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील 
कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित 
प्रगती योजना लागू करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१६/(२६२/१६)/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ डिसेंबर २०१८ 
वाचा :- 
१. शासन अधिसूचना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण- २००९/(३२६/०९)/विशि-१, 
दि.०७ ऑक्टोबर, २००९. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१ एप्रिल, २०१० 
३. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०१०/(४८८/१०)/विशि-१, दि.१५.०२.२०११. 
प्रस्तावाना:- 
अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील क्र.संकीर्ण-२००९/(३२६/०९)/विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ च्या अधिसूचनेन्वये दि.०१ 
जानेवारी, २००६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आलेली आहे. 
२. सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतचे सुधारित आदेशा वित्त विभाग 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील क्र. वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१ एप्रिळ, २०१० च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. 
३. वित्त विभागाच्या उपरोक्त नमूद दि.०१ एप्रिळ, २०१० मधील सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजनेबाबतच्या तरतूदी अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांना, उपरोक्त संदर्भ क्र.3 येथील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.१५.०२.२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये जशास ज्ञा लागू करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाची 
मान्यता घेतलेली नसल्याने, सदर शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दि.१५.०२.२०११ रोजीचा झासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येत 
आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र.२०१८१२०७१५५३२३०८०८ आहे. हा आदेश डिजीटील 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vijay Eknath 56016: 


(विजय साबळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१६/(२६२/१६)/विशि-१ 


२. मा. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
3. मा. कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई-१, महाराष्ट्र, (५ प्रती), 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) मुंबई-१, महाराष्ट्र, (५ प्रती), 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर-२, महाराष्ट्र, (५ प्रती), 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) नागपूर-२, महाराष्ट्र, (५ प्रती), 

८. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 

१०.कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, 

१३.मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 

१४.उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने, 

१५. निवड नस्ती (विशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


